राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या 
कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक पदांची 
कामे बाह्य यंत्रणेद्वारे करून घेण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- अर्थसं- १२१८/ प्र.क्र.१५५/१३स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-०३ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- १) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे क्र.रासनिप्रा/ निवडणुक/ 
लेखा/ ईनिविदा/ लिटंकळलेखक/ प्रशामंजुरी/ ८७०६/ २०१८, दिनांक १०.१२.२०१८ रोजीचे पत्र. 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं-१२१८/ प्र.क्र.१५५/१३स, 
दिनांक - २५.०२.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय. 
३) राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे क्र.रासनिप्रा/ निवडणुक / 
लेखा/ कंलिटंकलेखक/ प्रशामंजुरी/ बदल/२९८/२०२०, दिनांक -१०.०१.२०२० रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांचे वाचा ३ येथील पत्रान्वये, वाचा २ 
येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील “ग” मध्ये नमूद केलेले “कार्यालयीन खर्च” ऐवजी “१० 
कंत्राटी सेवा” असा बदल करण्याची विनंती केली आहे. 


वाचा २ मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील “ग” मध्ये नमूद केलेले “कार्यालयीन खर्च” 
ऐवजी “१० कंत्राटी सेवा ” असे वाचावे. 
2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२०३१५०४२३१३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


न Digitally signed by Chaudhary Anil Jayaram 
h a Uu h a ry Nn | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- Operation 


Marketing and Textile, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Jayaram ioscan 
(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. सचिव, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई / नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखा परीक्षा, पुणे. 


०८ Av AD -0 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अर्थसं- १२१८/ प्र.क्र.१५५/१३स 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे. 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार,पणन व gee विभाग, मंत्रालय,मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. निवड नस्ती, कार्यासन १३ स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


